शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय 
तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, Advance Vocational 
Training Institutes, Hi Tech Institutes व 
शासकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम संस्थांमध्ये 
उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनांची (POTS) 
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा : 


१. शासन निर्णय क्र.आयटीआय-१०००/(३०२)/व्यशि-१, दि. ०१ फेब्रुवारी, २००२ 

२. शासन निर्णय क्र. आयटीआय २००७/(१६२/०७)/व्यशि-२, दि. ३१ डिसेंबर, २००७ 

३. शासन निर्णय क्र. आयएमसी-२०१९/प्र.क्र.२००/व्यशि-३, दि. १६ मार्च, २०२० 

४. झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, दि. १६ एप्रिल, २०२१ 

५. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दिनांक २७.१२.२०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना : 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ०१ अन्वये राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमधून उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास शासनाने परवानगी 
दिलेली होती. राज्यात प्रत्येक तालुका स्तरावर किमान १ तसेच विशिष्ठ घटकांसाठी काही 
ठिकाणी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात 
४१७ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत असुन २ नव्याने संस्था सुरू करण्यात येत 
आहेत. राज्यात जागतिक बँक प्रकल्प तसेच शासकीय खाजगी भागिदारी (Public Private 
Partnership) योजनेंतर्गत बदलत्या तंत्रज्ञानावर आधारीत अभ्यासक्रम अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेत सुरु करण्यात आळे आहेत. या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी 
करण्यात आलेली असून त्याद्वारे अद्ययावत प्रशिक्षणाच्या सुविधा आता उपलब्ध झालेल्या आहेत. 
राज्यात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसोबतच शासकीय तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, 
Advance Vocational Training Institutes, Hi Tech Institutes व शासकीय प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रम संस्थांमार्फत देखिल निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. 
योजनेचा उद्देश: 
१. सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, Advance 
Vocational Training Institutes, Hi Tech Institutes व शासकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


षु is 


संस्थांमध्ये उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजना परिणामकारकरित्या राबवून संस्थांना 
कायमस्वरुपी उत्पन्नाचा ale निर्माण करणे. 
प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणासाठी लागणार्‍या कच्व्यामाळावर होणाऱ्या खर्चामध्ये बचत 


करणे. 
प्रशिक्षणार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रात्यक्षिक/ कौशल्यात व सरावात वाढ करुन त्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगार करण्यासाठी सक्षम बनविणे. 
प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षक यांना औद्योगिक आस्थापनांमधील प्रत्यक्ष उत्पादन कामाचा अनुभव 
देऊन कामाबद्दल आत्मविश्वास व आवड निर्माण करणे. 
प्रशिक्षण संस्थेतील उपलब्ध यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री व मनुष्य बळाचा महत्तम वापर करुन 
संस्थेला उत्पन्न मिळवून देणे व त्यातून संस्थेसाठी नविन आधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करणे 
किंवा इतर संस्थाविकास योजना संस्थेत राबविणे. 
या योजनेद्वारे संस्थेच्या परिसरातील कारखाने, औद्योगिक आस्थापना, शासकीय व 
निमशासकीय आस्थापना यांच्याशी सुसंबंध निर्माण करणे व त्याचा फायदा संस्था व 
प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळवून देणे. 

वरील बाबी लक्षात घेता उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेचे बळकटीकरण करणे, योजनेत 


नाविन्यता आणणे, योजनेचे सुलभीकरण करणे व सर्व प्रकारच्या शासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
सदर योजनेची अंमळबजावणी करून संस्थांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करुन त्यांचे 


बळकटीकरण करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ०१ मध्ये सुधारणा करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालिलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 


सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्र 


शाळा/ महाविद्यालय, Advance Vocational Training Institutes, Hi Tech Institutes व 
शासकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम संस्थांना TY राहील. 


१, 


या योजनेअंतर्गत उत्पादनाभिमुख HF (Production Oriented Activities), सेवा विषयक 
कामे (Service Activities), दुरुस्ती व देखभाल विषयक कामे (Repair Activities), 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाची HA (Training Activities), अल्प मुदतीचे प्रशिक्षण 
विषयक कामे (Short Term Training), आस्थापनांना सल्ला/ मार्गदर्शन देणे (Consulting 
Activities), इत्यादी तदानुषंगिक कामांचा समावेश असेल. 

संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंचे “MahaSkills” या नावाने ब्रँडिंग करण्यात 
यावे. “MahaSkills” sfet साठी स्वतंत्र बोधचिन्हाचा (Logo) वापर करण्यात यावा. 
संचालनालयामार्फत बोध चिन्ह तयार करण्यात यावे. 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


या योजनेंतर्गत करता येऊ WHIM कामांची प्रतिकात्मक यादी “प्रपत्र १” मध्ये देण्यात 
येत आहे. सदर यादी उदाहरणादाखल असून या व्यतिरिक्‍तही संस्थेतील उपलब्ध व्यवसाय 
अभ्यासक्रम, उपलब्ध साधन सामुग्री व कुशल मनुष्यबळाचा विचार करुन इतर अनेक कामे 
या योजनेंतर्गत समाविष्ट करता येतील. 


उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजना राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना “प्रपत्र २” मध्ये विषद 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला या योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासाठी आवश्‍यक 
एकूण वार्षिक आवर्ती खर्चाच्या किमान १०% रक्‍कम व कच्चा मालासाठी आवश्‍यक 
खर्चाच्या किमान २५% रक्‍कम मिळविण्याचे उद्दिष्टे ठरवून देण्यात येत आहे. 


ही योजना राबवितांना नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमात व्यत्यय येणार नाही किंवा शासनाचे 
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असे कोणत्याही स्वरुपाचे नुकसान होणार नाही, त्याची संस्थास्तरावर 
गठित कार्यकारी समितीने दक्षता घ्यावी. 


संस्थेस आवश्‍यक किरकोळ बांधकामे व दुरूस्तीची कामे जसे दारे खिडक्या दुरूस्ती, ग्रील 
बसविणे/ दुरूस्ती, किरकोळ गवंडी कामे, प्लंबिंग, विद्युत जोडणी, रंगकाम, अंतर्गत रस्ते, 
कुंपन दुरुस्ती, गळती प्रतिबंधक उपाययोजना, उद्याने, बगीचा, पार्किंग शेड, इ. 
तदानुषंगिक कामे संस्थेत उपलब्ध Has मनुष्यबळाव्दारे अथवा नजिकच्या संस्थेतील 
उपलब्ध कुठल मनुष्यबळाव्दारे स्वेच्छानिधी अंतर्गत उपलब्ध निधीतुन करुन घेण्यासाठीचे 
प्रस्ताव संबंधीत संस्थेकडून प्रादेशिक कार्यालयामार्फत संचालनालयास सादर करण्यात 
यावे. प्रस्तावास संचालनालयाच्या मान्यतेनंतर स्वेच्छानिधी अंतर्गत कामासाठी आवश्‍यक 
रक्‍कम झासनाकडून संचालनालयामार्फत संबंधित संस्थेच्या अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली 
(BDS) व्दारे संस्थेस प्रदान करण्यात येईल. 


शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, Advance 
Vocational Training Institutes, Hi Tech Institutes व शासकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
संस्थांना त्यांच्या संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमासंबंधी शासकीय/ 
निमशासकीय किंवा खाजगी आस्थापनांद्वारे प्रसिध्द होणाऱ्या कामासाठी निविदा भरणे, 
त्याअनुषंगाने मालाचे उत्पादन करणे/ सेवा देणे व उत्पादित मालाचा पुरवठा करण्यास/ 
सेवा देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ०२ अन्वये पब्छिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेत समाविष्ट 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संस्था व्यवस्थापन समिती (institute 
Management Committee) गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भीय शासन 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


qo. 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


निर्णय क्र. ०३ अन्वये राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रगिक्षण संस्थांमध्ये संस्था व्यवस्थापन 
समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ०४ 
अन्वये जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत Skill Strengthening for 
Industrial Value Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता व योजनेत समाविष्ट शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संस्था 
व्यवस्थापन समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सबब, राज्यातील सर्वच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संस्था व्यवस्थापन समिती 
सोसायटी रजिस्ट्रेशन अक्ट १८६० नुसार “<औ.प्र. संस्थेचे नाव> आय.एम.सी. ची 
सोसायटी” म्हणुन नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील व संस्था व्यवस्थापन समितीच्या नावे 
शासनाने मान्यता दिलेल्या बॅकेत बचत खाते उघडण्यात यावे. 


या योजनेतून मिळालेल्या उत्पन्नातील यंत्रसामुग्री वापर खर्च व ओव्हरहेड चार्जसचे उत्त्पन्न 
संबंधीत संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. 


मनुष्य बळाच्या खर्चापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५०% रक्कम ही संबंधीत संस्थेच्या संस्था 
व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात यावी आणि उर्वरीत ५०% रकमेचे 
वाटप “प्रपत्र >” प्रमाणे करण्यात यावे. 


उत्पादनाभिमूख प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत सहभागी झालेल्या प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक, कर्मचारी 
व अधिकारी यांच्या मानधनाचे वाटप “प्रपत्र ३” मध्ये देण्यात येत आहे. 


या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही संस्थेच्या कार्यकारी समितीची 
असून सदर समितीकरीता मार्गदर्शक सूचना “प्रपत्र २” मध्ये देण्यात येत आहेत. 


उत्पादीत वस्तूची किंमत ठरविणे, यंत्रसामुग्रीचा खर्च, मजूरीचा दर, ओव्हरहेड चार्जेसची 
परिगणना करणे, इत्यादींची माहिती “प्रपत्र ४” मध्ये देण्यात येत आहे. 


संस्थेने घेतलेले कोणतेही काम पूर्णपणे म्हणजेच कामाच्या कार्यादेशात नमुद मुल्याच्या 
५१% ते १००% मुल्य असलेले कुठल्याही प्रकारची कामे दुय्यम कंत्राटदाराकडून (Sub- 
Contracting) करण्यात येऊ नये. तथापि, संस्थेत सुविधा उपलब्ध नसल्यास काही 
प्रमाणात म्हणजेच कामाच्या कार्यादेश्‍्यात नमुद मुल्याच्या ५०% पर्यंत रक्कमेची कामे दुय्यम 
कंत्राटदाराकडून (Sub-Contracting) करुन घेता येतील. 


सदर योजना राबवित असतांना संस्थेने स्वत:ची जागा, वर्ग खोल्या, कार्यशाळा तसेच 
परिसरातील इतर कुठलीही इमारत व मोकळी जागा कुठल्याही प्रकारे भाडे तत्वावर देऊ 
नये. 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


संस्थांनी या योजनेद्वारे मिळालेले उत्पन्न, झालेला खर्च इत्यादी माहिती वार्षिक विवरण पत्र 
“प्रपत्र ९” प्रमाणे संबंधीत प्रादेशिक कार्यालय व संचालनाळयास प्रत्येक वर्षी दि. १५ एप्रिळ 
पर्यंत सादर करणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. 


या योजनेसाठी वापरण्यात येणारे विविध देयकाचे नमुने व प्रपत्रे “प्रपत्र ५” ते “प्रपत्र ९” 
देण्यात येत असून त्याच नमुन्यात देयके निर्गमित करणे व माहिती संकलित करण्याबबात 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर योजनेंतर्गत संस्थेने घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक कच्चा माल, हत्यारे, 
यंत्र सामुग्री, उपकरणे खरेदी/ दुरुस्ती करणे, तज्ञ सेवा घेणे, दुय्यम कंत्राटदाराकडून 
(Sub-Contracting) सेवा घेणे व इतर अंतर्भूत बाबी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास कामांच्या कार्यादेशात नमुद मुल्याच्या प्रमाणात संबंधीत संस्था/ कार्यालय प्रमुखास 
व संस्थेच्या कार्यकारी समितीस संपूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 


सदर योजनेंतर्गत मशिन वापर खर्च, मनुष्यबळाचा/ मजुरीचा खर्च, ओव्हरहेड चार्जेस या 
स्वरुपात संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात जमा/ शिल्लक 
Vana संस्थात्मक व प्रशिक्षण विषयक सुविधा जसे की कच्चामाल खरेदी, यंत्रसामुग्री/ 
उपकरणे/ हत्यारे यांची खरेदी, दुरूस्ती व देखभाल, विविध कटर्स/ टुल्स खरेदी, विद्युत 
जोडणी, फर्निचर खरेदी/ दुरुस्ती, यंत्रसामुग्री स्थापना (Installation), Far वार्षिक 
देखभाळ करार, कार्यशाळा इमारत किरकोळ दुरूस्ती, प्रसाधनगृहे बांधकाम व किरकोळ 
दुरूस्ती, इमारत रंगरंगोटीची कामे ,अंतर्गत रस्ते व साईन बोर्ड, बागकाम, वृक्षारोपन व 
संवर्धन, परिसर सुशोभीकरण, पेय जल व्यवस्था, सांडपाणी व्यवस्था, वॉल कंपाऊंड व गेट 
बांधकाम/ दुरूस्ती, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कार्यशाळा (Workshop/ Seminars/ 
Conference) आयोजित करणे, तंत्र प्रदर्शनी, स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण 
अनुषंगिक इतर खर्च भागविण्यात यावा. 


या योजनेंतर्गत संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यातील रक्‍्कमेतुन 
उपरोक्त मुद्दा क्र. २१ मध्ये नमुद संस्थात्मक व प्रशिक्षण विषयक सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी खर्च करण्याचे वार्षिक एकत्रित वित्तीय अधिकार संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ०३ 
अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे राहतील: 


शासकीय/ खाजगी औ.प्र. संस्था प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार (प्रती करार) 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था तथा सदस्य सचिव, | रु.१.०० लाखापर्यंत 

संस्था व्यवस्थापन समिती 

बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी समिती रु.१.०० लाख ते रु.१०.०० लाखापर्यंत 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


संस्था व्यवस्थापन समितीची गव्हर्निंग | रु.१०.०० लाख ते रु.२५.०० लाखापर्यंत 
काऊन्सिल (IMC) 
रु.२५.०० लाख किंमतीच्या वरील खरेदी राज्य सुकाणू समितीच्या मान्यतेने राज्य 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/859॥[॥9.90९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२२०२०३१११०३९४८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


jondre 
laharashtra, ou=Skill Development and 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
491311a06aac663b01b00963f2e754c6 


Vinod Sheshrao 
Bondre 


ic 
serialNumb: 716d182c41d1e22f57d99cBee5f4654a2 
16d8fe23b5ad24ed271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 

Date: 2022.02.03 11:12:30 +05'30' 


(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र१/ २, (लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व जिल्हे) 
५. वित्त विभाग (व्यय-५),मंत्रालय मुंबई 
६. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१ 
सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, सर्व 
qo. निवड नस्ती कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र १ 
उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेंतर्गत करता येणारी कामे (उदाहरणादाखल) 


अ.क्र. व्यवसायाचे नाव कामचे स्वरुप 
Dress Making गणवेष तयार करणे, डांगरी तयार करणे, 
2. | Fashion Design and Technology । खिडक्या/ दरवाजांचे पडदे तयार करणे, कोच 
३ | Sewing Technology कव्हर, कपड्यांना Bras करणे, शिळाईची 
डे Surface Ornamentation सर्व प्रकारची कामे, इत्यादी 
Techniques 
4 | Mechanic Agricultural Machinery । वाहनांची निगा व दुरुस्ती, वाहनांची सर्विसींग, 
& Mechanic Auto Body Painting व्हिल अलायनिंग, व्हिल बॅलेसिंग, पीयुसी 
(9 | Mechanic Auto Body Repair टेस्टिंग, वॉशिंग, ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण, शासकीय 
Mechanic Auto Electrical and व खाजगी वाहनांसाठी वॉशिंग सेंटर सुरू 
Electronics करणे, इत्यादी. 
९ Mechanic Diesel 
१० | Mechanic Motor Vehicle 
aes) 9 | Mechanic Tractor 
१२ | Mechanic Two and Three Wheeler 
93 | Pump Operator cum Mechanic पंप जोडणे, दुरुस्तीची कामे इत्यादी 
oe ब्युटी पार्लरची कामे, नव वधू साजझंगारची 
१७ | Basic Cosmetology at 
कामे 
१५ Refrigeration and Air Conditioner फ्रीज, एअर mer, वॉटर कुलर इत्यादींची 
Technician असेंब्ली, दुरुस्ती व देखभाल, इत्यादी 
कास्टींगची कामे, धातुच्या वस्तु बनविणे, 
१६ | Foundryman इत्यादी 
a 
१७ | Fitter कारखाने व विविध आस्थापना/ महामंडळे यांना 
9¢ | Machinist लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या यंत्रांच्या सुट्या 
१९ | Machinist Grinder भांगांचे उत्पादन, हॅड gow बनविणे, 
20 | Marine Fitter सी.एन.सी. मशिनवर स्पेअर पार्ट तयार करणे, 
Mechanic Machine Tools जॉब वर्क, Ud प्रकारच्या फॅब्रिकेशनची कामे, 
aa eee देखभाल व दुरुस्ती संबंधी कामे, इत्यादी 
२२ | Operator Advance Machine Tool 
Tool and Die Maker (Dies and 
त्र Moulds) 
२४ Tool and Die Maker (Press Tools, 


Jigs and Fixtures) 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


अ.क्र. व्यवसायाचे नाव कामचे स्वरुप 
24 | Turner 
Aeronautical Structure and 
Equipment Fitter 
ट्रंका, पेट्या,कपाटे,डब्बे इत्यादी वस्तु बनविणे 
२७ | Sheet Metal Worker q दुरुस्तीची _ at 
व दुरुस्तीची कामे 
2¢ | Welder लोखंडी फर्निचर तयार करणे, ग्रील बसविणे, 
फॅब्रिकेशन वर्कस, वेल्डींगची कामे, हँड टुल्स 
२९. | Welder (GMAW and GTAW) बनविणे. दुरुस्तीची at इत्यादी 
३० | Electroplater इलेक्ट्रोप्लेटींगची कामे 
ठा Attendant Operator (Chemical रसायन उद्योगाशी संबंधित उपकरणांची 
Plant) दुरुस्ती व देखभाल करणे, इतर अनुषंगिक 
Instrument Mechanic (Chemical कामे करणे 
A Plant) 
Laboratory Assistant (Chemical 
33 
Plant) 
३४ Maintenance Mechanic (Chemical 
Plant) 
34 | Plastic Processing Operator प्लास्टिकच्या विविध प्रकारच्या वस्तु बनविणे 
दरवाजे, खिडक्या, लाकडी फर्निचर बनविणे, 
ge का कॉम्प्युटर फर्निचर, कॉम्प्युटर रुम तयार करणे, 
दुरुस्तीची कामे, अल्युमिनियम पार्टिडान, इतर 
पार्टिशन, इत्यादी 
३७ | Mason (Building Constructor) बांधकामविषयीची सर्व प्रकारची कामे, व. 
बांधकाम दुरस्तीची कामे, इत्यादी 
३८. | Architectural Draughtsman बांधकाम व इंटरियर संबंधी ड्रॉईंगची कामे 
38 | Draughtsman Civil करणे, इंटेरियर डेकोरेशन संबंधी कामे करणे, 
४० | Interior Design and Decoration इत्यादी 
४१ | Surveyor सर्वे संबंधी कामे करणे 
साईन बोर्ड UH, होर्डींग फलक तयार करणे, 
४२ | Painter (General) खाजगी घरांची रंगकामे, शासकीय इमारतींची 
रंगकामे, सर्व प्रकारची पेंटींगची कामे, इत्यादी. 
४३ | Electronics Mechanic रेडीओ, टि.व्ही., संगणक हार्डवेअर, प्रिटर, 
Mechanic Consumer Electronic घरगुती व औद्योगिक वापराचे उपकरणे, 
४४ | Appliances वैद्यकिय उपकरणे व सर्व इळेक्टॉनिक्स 


उपकरणांची असेंब्ली, देखभाल व दुरुस्ती, 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


अ.क्र. व्यवसायाचे नाव कामचे स्वरुप 
४५ Technician Power Electronic दुरुस्तीची कामे इत्यादी 
Systems 
6& | Instrument Mechanic 
४७ | Technician Medical Electronics 
४८ । Technician Mechatronics 
ब्रेड बनविणे, मिठाई बनविणे, बिस्किटे बनविणे, 
४९. | Baker and Confectioner विविध प्रकारचे केक व बेकरी पदार्थ बनविणे, 
इत्यादी 
५० | Food Production (General) औ.प्र. संस्थेत कॅन्टीन सुरू करणे, संस्थेत 
र Food and Beverages Services AER उपलब्ध करुन देणे, जेवणाचे पदार्थ 
Assistant बनविणे, इत्यादी 
विविध सास, जॅम व थंड पेये तयार करणे आणि 
५२ | Fruit and Vegetable Processing फळ प्रक्रिया करुन विविध पदार्थ बनविणे, 
इत्यादी 
43 | Physiotherapy Technician फिजिओथेरपी संबंधित कामे करणे 
i Computer Hardware and Network | कर्मचाऱ्यांचे संगणक प्रशिक्षण, संगणक डेटा 
Maintenance एंट्रीची कामे, संगणक सॉफ्टवेअर आणि 
शी Computer Operator and हार्डवेअर संबंधी कामे, संगणक वापरावेळी 
Programming Assistant उद्भवणाऱ्या अडचणी संदर्भात मार्गदर्डान 
५६. | Desktop Publishing Operator सॉफ्टवेअर तयार करणे, हार्डवेअर दुरुस्तीचे 
ui Information and Communication ot व इतर दुरुस्तीचे प्रशिक्षण, उपांगाचे 
Technology System Maintenance असेंब्ली करुन संगणक तयार करणे व 
क Multimedia, Animation and Special सॉफ्टवेअर लोड करणे, प्रिंटींगची कामे, LAN 
Effects जोडणी, इत्यादी कामे 
पु९ | Digital Photographer संस्थेतील फोटो स्टुडिओ मार्फत विविध कामे 
घेणे, विविध खाजगी व शासकीय समारंभांसाठी 
go | Photographer फोटो व व्हिडिओ शूटिंग संबंधित कामे घेणे, 
इत्यादी 
६१ | Secretarial Practice (English) टायपिंगची कामे, खाजगी संस्थाकडून संगणक 
Stenographer Secretarial Assistant विषयक कामे घेणे 
टी (English) 
&3 | SCVT - Stenography (Marathi) 
प्लंबिंगसंबंधीची सर्व कामे, नळ दुरुस्तीची कामे, 
&8 | Plumber स्वच्छता गृह व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था दुरुस्ती 


संबंधी कामे, ड्रेनेज दुरुस्ती संबंधी कामे, इत्यादी 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


अ.क्र. व्यवसायाचे नाव कामचे स्वरुप 

&4 | Electrician वायरिंगची कामे, विद्युत संच मांडणी, विद्युत 
उपकरणांची दुरुस्ती, विद्युत मोटारची दुरुस्ती, 

६६ | Wireman विद्युत मोटारची दुरुस्ती, वाईडिंगची कामे 
इत्यादी. 

| | Valet संबंधी दुरुस्ती व देखभाल व इतर 
६७ | Lift and Escalator Mechanic अनुषंगिक कामे करणे 
&< | Rubber Technician टायर व रबरी साहित्य संबंधी कामे करणे 
Fire Technology and Industrial अग्निरोधक व सुरक्षा उपायोजना संबंधी कामे 

= Safety Management करणे 

७० | Textile Mechatronics स्पिनिंग उद्योगा संबंधी व अनुषंगिक कामे करणे 

७१ | Spinning Technician 

92 | Textile Wet Processing Technician 

93 | Weaving Technician 
इंजिनिअरिंग व मशीन ड्रॉईंग संबंधी कामे करणे 

७४. | Draughtsman Mechanical 

a Dental Laboratory Equipment व्यवसाय अभ्यासक्रम संबंधी व अनुषंगिक कामे 

Technician करणे 

७६. | Health Sanitary Inspector 

७७ | lol Technician (Smart City) 

७८. | Front Office Assistant 

98 । Hospital Housekeeping 

८० | Housekeeper 

८१ | इतर अभ्यासक्रम 


उपरोक्त नमुद व्यवसाय अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्‍्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 


शासकीय तंत्र शाळा/ महाविद्यालय, Advance Vocational Training Institute, Hi Tech Institute 
व शासकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम संस्थांमध्ये इतरही व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. त्या 
सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये देखील उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेंतर्गत विविध कामे करणे 
तसेच या व्यवसाय अभ्यासक्रमावर आधारित युवकांना रोजगार/ स्वयंरोजगार करण्यासाठी 
अल्पमुदतीचे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे इत्यादींचा समावेश आहे. 


या योजनेंतर्गत करता येऊ शकणाऱ्या उपरोक्त नमुद कामांची यादी ही प्रतीकात्मक यादी 


आहे. सदर यादी उदाहरणादाखल असून या व्यतिरिक्‍्तही संस्थेतील उपलब्ध व्यवसाय अभ्यासक्रम, 
उपलब्ध साधन सामुग्री व कुशल मनुष्यबळाचा विचार करुन इतर अनेक कामे या योजनेंतर्गत 


समाविष्ट करता येतील. 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


१०. 


प्रपत्र २ 
उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजना राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना 


जॉब ऑर्डर स्विकारतांना संस्थेत असलेली यंत्रसामुग्री व प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांच्या 
अनुषंगानेच जॉबची निवड करण्यात यावी. काही प्रसंगी विशेष तज्ञ आमंत्रित करुन कामे 
पूर्ण करुन घेण्यात यावे. 

जॉब ऑर्डर स्विकारतांना संस्थेतील नियमीत प्रशासकीय तसेच प्रशिक्षणाच्या कामामध्ये 
कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

जॉब ऑर्डर स्विकारण्याकरीता संस्थेमध्ये उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनअंतर्गत स्वतंत्र 
कार्यकारी समिती नेमण्यात यावी. या समितीचे अध्यक्ष संबंधीत संस्थेचे प्राचार्य राहतील, या 
समितीमध्ये खाळील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. 


३.१. प्राचार्य अध्यक्ष 

३.२. उपप्राचार्य/ गट निदेशक समन्वयक 

३.३. रोखपाल लेखा विभाग 
३.४. भांडारपाल भांडार विभाग 
३.५. संबंधीत निदेशाक/ शिक्षक उत्पादन विभाग 
३.६. निवडक प्रशिक्षणार्थी उत्पादन विभाग 


उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजना योग्य प्रकारे राबविण्याची जबाबदारी ही प्राचार्य व 
कार्यकारी समितीवर राहील. 

स्विकारलेल्या जॉब ऑर्डरसाठी येणाऱ्या खर्चाचा तपशिल समितीने तयार करावा. 
स्विकारलेल्या कामाचे विविध विभागामध्ये योग्य प्रकारे वाटप करुन सर्व विभागांना/ 
कर्मचाऱ्यांना न्याय वाटप होईल आणि मोबदला मिळेल हे पहावे. 

कार्यकारी समितीने उत्पादनाभिमुख योजनेअंतर्गत संस्थेस ठरवून दिलेले वार्षिक उद्दिष्टे 
साध्य करण्यासाठी विविध व्यवसायाच्या निदेशक व गटनिदेशक, उपप्राचार्य यांच्यामध्ये 
उपलब्ध यंत्रसामुग्री, कुडाळ मनुष्यबळ यांचा विचार करुन उद्िष्टांची संस्थास्तरावर 
वाटणी/ विभागणी करावी. 

उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेचे काम हे ऐच्छिक नसून ते अनिवार्य कामात मोडत 
असल्याची जाणीव कार्यकारी समितीने सर्व कर्मचाऱ्यांना करुन द्यावी. या योजनेत उत्कृष्ट 
काम करणाऱ्या किंवा काम न करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या कामाची योग्य ती नोंद 
त्यांच्या गोपनिय अहवालात घेतली जावी. 

या योजनेकरीता विकत घेतलेल्या व/ वा आणण्यात येणाऱ्या कच्या मालाची वितरण 
(डिलीवरी) चलन, नोंद साठवण व खतावणी व मागणी पुस्तिका स्वतंत्रपणे ठेवण्यात यावी. 
संस्थेच्या दैनदिन कामकाजाच्या भांडारात त्याचा समावेश करण्यात येऊ नये. 

या योजनेअंतर्गत जो माल संस्थेत आणण्यात येतो किवा उत्पादित झालेली वस्तु संस्थेबाहेर 
पाठविण्यात येते, त्याबाबतच्या नोंदी गेट पासवर करणे बंधनकारक राहील. गेट पासवर 
मालाचे वर्णन, आकार, वजन, संख्या, किंमत इत्यादी माहिती नमूद करण्यात यावी. 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


११, 


१२. 


नर. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


नि 


१९. 


२०. 


प्रत्येक ऑर्डरसाठी प्राप्त ASS कच्चा माल व खर्च झालेला कच्चा माल याचा हिशेब 
स्वतंत्र ठेवणे आवश्‍यक राहिल. 

जॉब बनविण्याकरीता उपलब्ध केलेला कच्चा माल यांचे योग्य नियोजन करुन कच्चा माल 
वाया जाणार नाही; तसेच त्याची चोरी होणार नाही किंवा त्याचा दुरूपयोग होणार नाही, 
याबाबतची काळजी कार्यकारी समितीने घ्यावी. 

संस्थेतील वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या माळाची नोंद घेऊन त्याची किंमत आकारुन ती 
रक्‍कम चलन/ धनादेशाद्वारे संस्थेच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यातील संस्था विकास 
निधीमध्ये जमा करावी. 

या योजनेचे प्रतिवर्षी पुर्नविळोकन तसेच नियमितपणे पर्यवेक्षण संबंधित प्रादेशिक 
कार्यालयामार्फत करण्यात यावे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याकरीता 
सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय यांनी सदर योजनेचा संस्थानिहाय आढावा घेऊन 
उपाययोजना निर्देशित कराव्यात. तसेच या योजनेचे निरिक्षण करुन संस्थेतील कार्यकारी 
समितीला सूचना कराव्यात. 

ज्या औद्योगिक आस्थापनाकडून जॉब ऑर्डर स्विकारण्यात येतील त्यांचेकडूनच शक्यतोवर 
त्या जॉबकरीता लागणाऱ्या कच्चामाळाचा पुरवठा Host जाईल याची दक्षता कार्यकारी 
समितीने घेतली पाहिजे. 

जर आस्थापनेला Hea माल/ साहित्य (मटेरीयल) देणे aes नसेल तर कार्यादेश (जॉब 
ऑर्डर) करीता जे साहित्य जसे की कच्चा माल, हत्यारे, तज्ञ सेवा, इत्यादी खरेदी करावे 
लागणार आहे तेवढी रक्कम अथवा कामाच्या HUSA नमुद मुल्याच्या ५०% रक्‍कम 
यापैकी जी रक्‍कम अधिक असेल तेवढी रक्‍कम आर्डर देणाऱ्या आस्थापनाकडून आगाऊ 
(अँडव्हान्सच्या) स्वरुपात घेण्यात यावी. तथापि, शासकीय व निम झासकीय 
आस्थापनांकडुन अँडव्हान्सच्या स्वरुपात घ्यावयाच्या रक्कमेच्या महत्तम मर्यादेबाबत 
कार्यकारी समितीस निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. 

स्विकारलेल्या जॉबच्या कामाचे स्वरुप, त्याकरीता लागणारा वेळ, याबाबतचा निर्णय 
कार्यकारी समितीने घ्यावा व आवऱ्यक तेथे तज्ञांचा सल्ला व सेवा घ्याव्यात. 

उत्पादन करण्याकरीता स्विकारलेल्या कार्यादेश (जॉब ऑर्डर्स) वेळेत पूर्ण करण्याची आणि 
अचूकता व दर्जा राखून पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेने पार पाडावी. 
मोठ्याप्रमाणात वस्तूंचे उत्पादप करण्यात येत असल्यास संबंधीत प्रादेशिक 
कार्यालयामार्फत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची गुणवत्ता तपासण्यात यावी. गुणवत्ता व 
त्यामधील सातत्य तपासण्यासाठी आवश्‍यक तेव्हा संबंधित शासकीय व खाजगी गुणवत्ता 
तपासणाऱ्या संस्थांची मदत/ सेवा घेण्यात यावी. 

उत्पादित झालेल्या वस्तु मागणीदाराला पाठवितांना वस्तुची सर्व रक्‍कम (१००%) व जेथे 
पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तूची स्थापना (Installation) करण्याची आवश्यकता आहे तेथे 
स्थापना (Installation) करण्यापूर्वी किमान ८०% रक्‍कम संबंधित मागणीदाराकडून अदा 
केल्याची खात्री करण्यात यावी. काम पूर्ण झाल्यावर कुठलीही रक्‍कम प्रलंबित ठेवण्यात 
येऊ नये. 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


२१. 


२२. 


२२. 


२४. 


२५. 


२६. 


संस्थेतील लेखा विभाग हा उत्पादनाभिमुख योजनेचा आर्थिक व्यवहाराबाबतच्या स्वतंत्र 
नोंदी ठेवण्यास जबाबदार असेल. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत रक्‍कम हाताळण्याची 
जबाबदारी तसेच भांडारपाल व समन्वयक यांच्याकडून प्राप्त तपशिलाप्रमाणे देयके तयार 
करणे, इत्यादी जबाबदारी रोखपालाची असेल. 

उत्पादनाभिमुख योजनेअंतर्गत आणण्यात आलेली सामुग्री (मटेरीयल) सुरक्षित ठेवण्याची 
तसेच त्यामधुन उत्पादित झालेल्या वस्तु सुरक्षित ठेवणे, ग्राहकांना सुरक्षित पोच करणे व 
त्यासंबंधीच्या नोंदी ठेवण्याची, तसेच देयके तयार करण्याची जबाबदारी भांडारपालाची 
असेल. 

संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यातील जमा करण्यात येणारी रक्‍कम 
संस्थेच्या विकासासाठी वापरण्यात यावी. जमा रकमेचा विनियोग संस्थेच्या संस्था 
व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन संस्थेच्या विकास कामासाठी करण्यात यावा. 
मशिन वापर खर्चाची व ओव्हरहेड चार्जस ची संपूर्ण रक्‍कम संस्था व्यवस्थापन समितीच्या 
बचत बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. मशिन वापराचा खर्च ठरवितांना उत्पादनाच्या 
कामाबरोबरच प्रशिक्षण देण्याचे उदिष्ट साध्य होत असल्याने या दरामध्ये १० टक्केपर्यंत 
मर्यादीत बदल करण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस देण्यात येत आहे. 

उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेची प्रगती त्याच्या किमतीवर अवलंबून असल्याने Hares 
कारागिराळा लागणारा प्रत्यक्ष वेळ कार्यकारी समितीने गृहित धरावा. त्याची परिगणना 
करण्यासाठी मशिनींग टाईमच्या सूत्राने वेळ व त्यापेक्षा जादा लागलेला वेळ प्रशिक्षणासाठी 
लागलेला कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. तसेच कुठल कारागिराळा लागणारा वेळ व 
प्रशिक्षणार्थ्यांना लागणारा वेळ याची तफावत कमी होत जाणे अपेक्षित आहे. 

उत्पादनाची एकुण किंमत ठरवितांना स्थानिक बाजारभावाशी स्पर्धात्मक दर ठरविणे 
आवर्यक आहे. म्हणून सदर किंमत बाजारभावापेक्षा ०५ ते १० टक्क्यांनी कमी असावी. 
याबाबतचा निर्णय घेण्यास कार्यकारी समितीला “प्रपत्र ४” मधील वस्तुंच्या किमतीमध्ये १० 
टक्केपर्यंत मर्यादीत बदल करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र ३ 
मानधनाचे वाटप 


उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मनुष्यबळ/ मजुरीच्या उत्पन्नापैकी yo टक्के 
उत्पन्नाचे वाटप संस्थेतील उत्पादन प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या कर्मचारी व प्रशिक्षणार्थ्यामध्ये त्यांचे 
समोर दर्शविलेल्या टक्केवारीप्रमाणे करण्यात यावे. 


अ.क्र. अधिकारी/ कर्मचारी/ प्रशिक्षणार्थी टक्केवारी 

प्राचार्य टक्के ०३ 

उपप्राचार्यगट निदेशाक/ टक्के ०३ 

संबधीत कर्मचारी Hares व) सहाय्यक (व प्रशिक्षणार्थी ४० टक्के 

भांडारपाल ०२ टक्के 

५ | रोखपाल टक्के ०२ 
१. कर्मचारी (कुडाळ व सहाय्यक) व प्रशिक्षणार्थ्यामध्ये मानधन वाटपाचे प्रमाण खालील प्रमाणे 


षु र 


राहील 

१.१. » = ४०% प्रमाणे एकुण रक्‍कम = (काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेले एकुण 
कर्मचारी तास X 2 + काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेले एकुण प्रशिक्षणार्थी तास) 

१.२. प्रती कर्मचारी मानधन = AX 2X संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या कामाचे तास 
१.३. प्रती प्रशिक्षणार्थी मानधन = A xX संबंधीत प्रशिक्षणार्थ्याच्या कामाचे तास 
उपरोक्त नमुद कार्यकारी समितीमध्ये समाविष्ट सर्व घटकांना मानधनाचे वाटप काम पूर्ण 
झाल्यावर व मागणीदाराकडून देयकाची रक्कम प्राप्त झाल्यावर व/वा रक्कम प्राप्त 
झालेल्या प्रमाणात करण्यात यावे. 


. उपरोक्त नमुद कार्यकारी समितीमध्ये, कर्मचारी (कुडाळ व सहाय्यक) व प्रशिक्षणार्थी 


वगळता, कोणत्याही वर्गवारीत एकापेक्षा जास्त सदस्य सामील असल्यास त्यावेळी 
त्यांच्यामध्ये मानधनाचे समप्रमाणात वाटप करण्यात यावे. 


. कर्मचारी (Hares व सहाय्यक) व प्रशिक्षणार्थी यांच्यात त्यांच्या कामाचे तासांच्या प्रमाणात 


मानधनाचे वाटप करण्यात यावे. 

विशेष कौशल्ययुक्‍्त तज्ञांच्या सेवा घेण्याची गरज पडल्यास त्यांचा खर्च किंवा त्यांचे मानधन 
हे मनुष्यबळ/ मजुरीच्या उत्पन्नातुन, उपरोक्त नमुद मानधनाची ५०% रक्‍कम वगळता, 
भागविण्यात यावे. 

संस्थेत सुविधा उपलब्ध नसल्यास काही प्रमाणात म्हणजेच कामाच्या कार्यादेश्यात नमुद 
मुल्याच्या ५०% पर्यंत मुल्य असलेली कामे दुय्यम कंत्राटदाराकडून (Sub-Contracting) 
करुन घेता येतील. दुय्यम कंत्राटदाराला देय रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रक्‍कमेतुन वरील 
सुत्रानुसार उत्पन्नाचे वाटप करण्यात यावे. 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


७. उपरोक्त नमुद कार्यकारी समितीमध्ये कोणत्याही वर्गवारीत एखादा सदस्य सहभागी नसेल 
त्यावेळी त्यांची रक्‍कम संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात 
यावी. 

८. उपरोक्त वाटपानंतर मनुष्यबळ/ मजुरीच्या उत्पन्नपैकी शिल्लक राहिलेले ५० टक्के उत्पन्न 
संस्था व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. 

९. उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम संस्थेमध्ये राबविल्यास 
त्यामध्ये वरील तक्त्याप्रमाणे प्रशिक्षणार्थ्याना मिळणारा वाटा संबंधित निदेशकांना दिला 
जाईल. 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र ४ 
वस्तूची किंमत, मशिनचा प्रतितास खर्च, मजूरीचा प्रतितास दर इ. ची परिगणना करण्याची पध्दती 


१. संस्थेला ज्या वस्तूंची निर्मिती करावयाची आहे त्याबाबतच्या किंमती कार्यकरी समितीने 
पुढील सूत्रानुसार ठरवावी. 
वस्तूची किंमत = कच्च्या मालाची किंमत 
+ मशिन वापर खर्च 
+ मनुष्यबळाचा/ मजुरीचा खर्च 
+ ओव्हरहेड चार्जेस 


२. कच्च्या मालाची किंमत: 
२.१. ज्या वस्तूंची निर्मिती करावयाची आहे त्यासाठी आवश्‍यक असलेला कच्चा माल खरेदी 
करण्यासाठी प्रत्यक्षात लागलेला खर्च आहे. 
२.२. जॉब ऑर्डर देणाऱ्या आस्थापनेने कच्च्या मालाचा पुरवठा केल्यास वस्तूच्या किंमतीतून 
कच्च्या मालाची किंमत वजा करण्यात यावी व वस्तूची किंमत wad संस्थेतने विकत/ 
उपलब्ध करुन दिलेला कच्चा माल, मनुष्यबळाचा खर्च, मशिन घसारा खर्च व 
ओव्हरहेड चार्जेस गृहित धरुन काढण्यात यावी. 
३. मशिन वापर खर्च: 
३.१. प्रति तास मशिन घसारा खर्च = 
मशिनची मुळ किंमत = ((वार्षिक मशिन वापराचे तास  मशिनचे आयुष्य (वर्षामध्ये) ) 
३.२. मशिन वापर खर्च = प्रति तास मशिन वापर खर्च X एकुण मशिन तास वापर 
३.३. प्रत्येक मशिनचे आयुष्य हे भांडार पुस्तिकेत नमूद केलेले असते. 
३.४. वार्षिक मशिन वापराचे तास हे प्रती दिवस १५ तास व वर्षाचे ३३० दिवस या प्रमाणे 
एकुण ५००० तास असे गृहित धरावे 
४. मनुष्यबळाचा/ मजुरीचा खर्च: 
४.१. कुठल कर्मचारी जसे की निदेशक, गट निदेशक, शिक्षक, इत्यादी यांचे तास = कार्य 
पूर्ण करण्यासाठी सहभागी सर्व कुडाळ कर्मचाऱ्यांचे कामाचे एकुण तास 
४.२. सहाय्यक कर्मचारी जसे की चतुर्थक्षेणी कर्मचारी, शिपाई, सफाई कर्मचारी, पहारेकरी, 
वाहन चालक, इत्यादी यांचे तास कार्य पूर्ण करण्यासाठी सहभागी सर्व सहाय्यक 
कर्मचाऱ्यांचे कामाचे एकुण तास 
४.३. प्रशिक्षणार्थी तास = कार्य पूर्ण करण्यासाठी सहभागी सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांचे कामाचे 


एकुण तास 

४.४. मनुष्यबळाचा/ मजुरीचा प्रति तास दर = 
४.४.१. Has कर्मचारी = रु. १०० प्रती तास 
४.४.२. सहाय्यक कर्मचारी = रु. १०० प्रती तास 
४.४.३. प्रशिक्षणार्थी रु. २५ प्रती तास 


४.५. मनुष्यबळाचा/ मजुरीचा एकुण खर्च = 
एकुण कर्मचारी तास X १०० + एकुण प्रशिक्षणार्थी तास < २५ 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


५. ओव्हरहेड चार्जेस 
५.१. ओव्हरहेड चार्जेस = मशिन वापर खर्चाच्या १०% 

६. अल्प मुदतीचे प्रशिक्षण विषयक अभ्यासक्रम राबवितांना आकारावयाचे प्रशिक्षण शुल्क 
निर्धारित करतांना देखिल वरील प्रमाणेच गणना करण्यात यावी. तथापि, NSQF दर्जाप्राप्त 
अभ्यासक्रमांसाठी केंद्र शासन वा संबंधीत Sector Skill Council at निर्धारित केलेल्या 
मानांकनानुसार प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित करण्यात यावे. 

७. मशिन वापर खर्च व ओव्हरहेड चार्चेस हे पूर्णत: संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या 
बचत बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. 

८. मनुष्यबळ/ मजूरीच्या खर्चापोटी मिळणारे एकूण उत्पन्नापैकी ५०% रक्कम संस्थेचा संस्था 
व्यवस्थापन समितीच्या बचत बँक खात्यात तर उर्वरित ५०% रक्‍कम उत्पादन प्रक्रियेत 
सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रपत्र ३ प्रमाणे वाटप करण्यात यावे. 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र ५ 
Invoice Format 
Government Industrial Training Institute, : 
Address: ग]. , District __ 


Bill No. Date 
Customer Name and Address: 


Work Order No.: ___, Dated 
Customer Order No.: _ _, Dated 
S.N. Description of Work Quantity Rate Amount 


Total 


Less Cost of the Raw Material supplied by the Customer 


Less Advance Amount 


Balance Amount 


Total (In words) Rs. 


Storekeeper Signature with Name: 
Cashier Signature with Name 


Principal Signature with Name 

Received material and the bill 

Goods/ Service received Date 

Customer Signature: Date: 
Customer Name: 


Bill should be prepared in quadruplicate. Original to customers, 1 copy for 
Stores and 2 copies to be retain by Cashier. Cashier should return 1 copy after 
receipt of cash and entering the receipt No. on it to store-keeper. 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र ६ 
Manufacturing Sheet Format 
(Separate for each section) 
Name of Section/ Trade: 


Work Order No.: , Dated 
Customer Order No.: , Dated 
Description of Work: 


1. Raw Material/ Consumable utilization details: 


S.N. | Date Item drawn from store Quantity | Rate Amount | Remark 


Total 


Note: Raw material supplied by Customer should not be included in above table 


2. Machine Utilization details: 


S.N. | Machine Hours Rate per Hour | Amount 


Total 


3. Manpower Utilization details: 


S.N. | Type Hours Rate per Hour | Amount 
1 । Skill Staff (कुशल कर्मचारी) 100.00 
2 | Support Staff (सहाय्यक कर्मचारी) 50.00 
3 | Trainee (प्रशिक्षणार्थी) 25.00 
Total 


Grand Total Amount: Rs. 
Grand Total Amount (in word) Rs. 
Date of handing over the job to Stores: 


Instructor Signature with Name: 
Group Instructor/ Vice Principal Signature with Name: 


To be filled by Stores 
Date of Job received by Stores: 
Store Incharge Signature with Name: 
1. Manufacturing sheet to be prepared in duplicate. 1 copy to be retained in 
the section and second copy with finished job to be submitted to Stores 
2. Names of the Staff and Trainees involved in execution of the work along 
with number of individual hours to be maintained in separate sheet as per 


Annexure 7 


पृष्ठ 22 पैकी १९ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


Manpower Details 
(Separate for each section) 


Name of Section/ Trade: 


Work Order No.: Dated 
Customer Order No.: _, Dated a 
Description of Work: = 
1. Skill Staff 
S.N. Name of Skill Staff Designation Hours 
1 
2 
3 
Total 
2. Support Staff 
S.N. Name of Support Staff Designation Hours 
1 
2 
3 
Total 
3. Trainee 
S.N. Name of Trainees Trade Hours 
1 
2 
3 
Total 


Group Instructor/ Vice Principal Signature with Name: 
Manpower Details sheet to be prepared in duplicate. 1 copy to be retained in 
the section and second copy to be submitted to Cashier 


पृष्ठ 22 पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.१४७/व्यशि-३ 


प्रपत्र ८ 
Details of Raw Material/ Consumable/ Parts supplied by Customer 


Work Order No.: 74 rs 
Customer Order No.: _, Dated _ 
Description of Work: 


S.N. | Name of Raw | Rate per | Quantity | Amount | Page No. of 
Material/ Consumable/ | Quantity the 
Parts Consumable 
Register 
Total 


Customer Signature with Name: 
Store Keeper Signature with Name: 


Principal Signature with Name: 


पृष्ठ २२ पैकी 29 


प्रपत्र -९ 
Financial Year Summary of activities under POTS Scheme (योजनेचा वार्षिक गोषवारा) 


(प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दि.१५ एप्रिल पर्यंत संचालनालयास व प्रादेशिक कार्यालयास सादर करणे) 


Government Industrial Training Institute, 


Address: _Tal. __ , District 
S.N. |Date |Customer |Description | Amount |Status of Total Cost | Total Amount |Cost of Raw |Other Remunerat | Balance 
Name and |of Work as per |Work (as per Amount |Balance  |Material/ Expenditure ion Amount 
Address Work |(Completed/ )Annexure /Received |with Consumable |if any as distributed |deposited in 
Order |Ongoing) 6) from Customer |Purchased Consultancy to Staff IMC Account 
Customer / Sub and (8- 
Contracting/ Trainees |(10+11+12)) 
Expert 
Service/ etc. 
1 2 3 4 5_|6____| 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 
Balance in IMC Account as on 31*' March Rs. 
Balance in IMC Account as revenue from POTS as on 31“ March ___: Rs. 


Certified that above information is verified, complete and correct. 
Principal Signature with Name: 
Name of Office/ Institute: 


